महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम 
ग्रामपंचायतींना तंटामुक्‍त गाव समितीच्या बैठका 
आयोजित करणे आणि विविध प्रकारच्या 
नोंदवहया ठेवण्यासाठी लेखनसामुग्री अनुदान 
मंजूर करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा ०३१३/१६४/१६९/प्र.क्र. ३५/१३/पोल-१५ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०१६. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक : तंमुगा -१००८/प्र.क्र. ४३/२००८/पोल-१५, दि. १४/०८/२००८. 
२) शासन निर्णय क्रमांक : तंमुगा-१००८/सीआर-३३/पोल-१५, दि. ०२/०३/२००९ 
३) शासन निर्णय क्रमांक : तंमुगा-१०१२/सीआर-२०/पोल-१५, दि. १३/०९/२०१२ 
४) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्रमांक पोमस/४०/९०६९/मगा तंमुगा/9६/२०१३,दि. ४/१०/२०१३ 
प्रस्तावना : 

गावात तंटे निर्माण होऊ नये म्हणून तसेच दाखल असलेले तंटे व नव्याने निर्माण होणारे तंटे 
लोकसहभागातून मिळविण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सामाजिक शांती प्रस्थापित होऊन राज्याची 
शांततेतून समृध्दीकडे वाटचाल व्हावी या दृष्टीने “महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम” राज्यात सूरू करण्यात 
आली. 

याबाबत दि. ०९.०३.२००९ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ग्रामपंचायतीना तंटामुक्त गाव 
समितीच्या बैठका आयोजित करणे आणि विविध प्रकारच्या नोंदवहया व लेखन सामुग्री खरेदी करण्यासाठी निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येतो. यासाठी राज्यातील सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ४००० पर्यंत लोकसंख्या 
असलेल्या ग्राम पंचायतीना प्रतिवर्षी रु. १०००/- प्रत्येकी आणि ४००१ व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या 
ग्रामपंचायतीना प्रतिवर्षी प्रत्येकी रु. २०००/- एवढा निधी मंजूर करण्यात येतो. सन २०१२-२०१३ या आर्थिक 
वर्षासाठी लोकसंख्येनुसार राज्यातील ग्राम पंचायतीना लेखन सामुग्रीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम अधिक सक्षमपणे राबविण्यासाठी ग्राम पंचायतींना लेखन 
सामग्री उपलब्ध करणे व बैठकांचे आयोजन करणे यासाठी सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ४००० पर्यंत 
लोकसंख्या असलेल्या २५१२४ ग्रामपंचायतीना रु.१०००/- प्रमाणे रुपये २,५१,२४,०००/- व ४००१ पेक्षा जास्त 
लोकसंख्या असलेल्या २४३७ ग्रामपंचायतीना रु.२०००/-प्रमाणे रु. ४८,७४,०००/- एवढी रक्‍कम देय आहे. 
यानुसार राज्यातील २७,५६१ एवढ्या ग्रामपंचायतीना सन २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 
रु. २,९९,९८,०००/- (रु. दोन कोटी नव्याण्णव लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा ०३१३/१६४/१६९/प्र.क्र. ३५/१३/पोल-१५ 


२. पोलीस महासंचालक यांनी राज्यातील ग्रामपंचायतींना सन २००१ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या 
प्रमाणानुसार देय होणाऱ्या रकमेचे तात्काळ वाटप करावे. 
३. महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहिम अंतर्गत ग्रामपंचायतीना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी होणारा 
खर्च रु. २,९९,९८,०००/- (रु. दोन कोटी नव्याण्णव लक्ष अठ्ठुयाण्णव हजार फक्त) मागणी क्र. बी-१, प्रधान 
लेखाशिर्ष-२०५५-पोलीस, (००), १०९, जिल्हा TRA (००)(१०) तंटामुक्‍त गाव (२०५५-०५३३)३१, सहाय्यक 
अनुदाने (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१५-२०१६ च्या मंजूर तरतुदीतून करावा 
४. या उपलब्ध निधीमधून संबंधित ग्रामपंचायतीना विहीत करण्यात आलेल्या नोंदवही, लेखन सामग्री व 
बैठका इ. साठी खर्च करता येईल. सदर खर्चाचा हिशेब ठेवणे व ग्रामसभेत अहवाल सादर करणे आणि संबंधित 
शासकीय यंत्रणाना आवश्‍यक ती माहिती पुरवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकामार्फत तंटामुक्‍त 
गांव समितीची राहिल. सदर अनुदान पोलीस अधीक्षकांदवारे ग्रामपंचायतींना ECS व्दारे वितरीत करण्यात यावे. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३६ दिनांक २८/१२/२०१५ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार व वित्त विभाग , शासन परीपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१५/ प्र.क्र ८५/अर्थ ३, 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०१२९१०५१४९३२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 
P rakas h Ganpat Deshmukh 

DN: CN = Prakash Ganpat 

Deshmukh, C = IN, S = 


G an pat Maharashtra, O = GOVT. 


OF MAHARASHTRA, OU = 
HOME DEPARTMENT 
Deshmukh 02४00६0750. 


Date:2 
(प्र.ग. देशमुख) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

वित्त विभाग, व्यय-७, अर्थ-२, अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय, आयुक्‍त 

सर्व परिक्षेत्राचे विशोष पोलीस महानिरिक्षक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा ०३१३/१६४/१६९/प्र.क्र. ३५/१३/पोल-१५ 


संचालक लेखा व कोषागरे, मुंबई 

सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा व परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मुंबई 
निवड नस्ती (पोल-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


